एकत्रित परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम 

वित्तिय वर्ष २०२०-२१ करीता वनामती, नागपूर 

या प्रशिक्षण संस्थेस एकत्रित परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण 
कार्यक्रमाकरिता ३६-सहायक अनुदाने (वेतन) या 
बाबीखाली अनुदान वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : बीयुडी-०५२०/प्र.क्र.२४ (भाग-१)/सीपीटीपी-ब 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ०८ ऑक्टोबर, २०२० 


वाचा :- १) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.टिआरएन-२०१३/प्र.क्र.८४/१३/१२-अ/१८-ब, 
दिनांक ०८ ऑगस्ट, २०१४. 
२) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दिनांक १६.०४.२०२० 
३) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक ०१.०६.२०२० 
४) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक २४.०६.२०२० 
५) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक २८.०७.२०२० 
६) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक १३.०८.२०२० 


प्रस्तावना :- 

शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग, दिनांक २०.०१.२०१४ नुसार शासन सेवेमध्ये सरळसेवेने 
नियुक्‍त होणाऱ्या गट-अ व गट-ब मधील विविध संवर्गातील अधिकाऱ्यांसाठी एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण 
कार्यक्रम राबविण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाकरीता लेखाशिर्ष 
ए-४, २०७०-इतर प्रशासनिक सेवा, (००)(११),वनामती, नागपूर या संस्थेस एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण 
कार्यक्रमासाठी सहायक अनुदान (२०७००८६२) या लेखशिर्षाखाळी ३६-सहायक अनुदान (वेतन) या 
उद्दीष्टाखाली या संस्थेळा निधी वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार शासन 
पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय : - 

सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाकरीता लेखाशिर्ष ए-४, २०७०-इतर प्रशासनिक सेवा, (००)(११), 
वनामती, नागपूर या संस्थेस एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी सहायक अनुदान (२०७००८६२) या 
लेखाशिर्षाखाळी ३६-सहायक अनुदान (वेतन) या उद्दीष्टाखाली रु.७०,९४,०००/- तसेच ३१-सहायक अनुदान 
(वेतनेतर) या उद्दीष्टाखाली रु.६,८६,०७,०००/- अश्शी एकूण रु. ७,५७,०१,०००/- (अक्षरी रुपये सात कोटी 
सत्तावन्न लाख एक हजार फक्त) इतकी अर्थसंकल्पीय तरतूद मंजूर आहे. 
ळे: सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाकरिता लेखाशिर्ष ए-४, २०७०-इतर प्रशासनिक सेवा, (००)(११), 
वनामती, नागपूर या संस्थेस एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी सहायक अनुदान (२०७००८६२) या 
ळेखाशिर्षाखाली ३६-सहायक अनुदान ( वेतन ) या उद्दीष्टाखाली माहे एप्रिल २०२० ते ऑगस्ट २०२० या 
कालावधीकरीता उपरोक्‍त वाचा येथील अनुक्रमांक ३, ४, ५ व ६ येथील शासन निर्णयान्वये आतापर्यंत एकूण 
रु.३१,९२,३००/- (अक्षरी रुपये एकतीस लाख ब्याण्णव हजार तीनशे फक्त) इतके अनुदान वसंतराव नाईक 
राज्य कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था, नागपूर प्रशिक्षण संस्थेस वितरित करण्यात आलेले आहे . 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-०५२०/प्र.क्र.२४ (भाग-१)/सीपीटीपी-ब 


३. आता सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाकरीता लेखाशिर्ष ए-४, २०७०-इतर प्रशासनिक सेवा, (००)(११), 
वनामती, नागपूर या संस्थेस एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी सहायक अनुदान (२०७००८६२) या 
CUMBIA ३६-सहायक अनुदान (वेतन) या उद्दीष्टाखाली माहे सप्टेंबर, २०२० करीता रु.३,५४,७००/- 
(अक्षरी रुपये तीन लाख doa हजार सातशे फक्त) इतके अनुदान अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि 
संनियंत्रण प्रणालीव्दारे (बिम्स ) वसंतराव नाईक राज्य कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था, नागपूर 
प्रशिक्षण संस्थेस पुढील अटी व व शर्तीच्या अधीन राहून वितरित करण्यात येत आहे. 


अ) संचालक वनामती, नागपूर या संस्थेने खर्च वितरीत अनुदानाच्या मर्यादेत ठेवावा व प्रत्यक्ष 
झालेल्या खर्चाइतकी देयके कोषागारात सादर करुन रक्कम कोषागारातून आहरीत 
करण्याची दक्षता घ्यावी. 

आ) प्रत्यक्ष झालेल्या खर्चाइतकी देयके कोषागारात सादर करुन रक्‍कम आहरीत केल्यानंतर 
आहरीत केलेली रक्‍कम महालेखापाल कार्यालयातील लेख्यात त्याच शीषार्खाली नोंदली 
गेली आहे किंवा नाही याची खात्री करून घ्यावी व त्याबाबतचे प्रमाणपत्र १५ दिवसाच्या आत 
शासनास सादर करावे. 

इ) सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात केलेल्या खर्चाचा खर्च ताळमेळ करण्याची संपूर्ण जबाबदारी 
संबंधित नियंत्रक अधिकारी तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी यांची राहील. 

ई) वसंतराव नाईक राज्य कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था, नागपूर या संस्थेने वितरीत 
करण्यात येत असलेल्या अनुदानाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र (UTILIZATION CERTIFICATE), 
महालेखापाल, लेखा परीक्षा, महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर व शासनाला सादर करावे. 

8. वसंतराव नाईक राज्य कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था (वनामती), नागपूर या संस्थेने 
उपरोक्‍त अनुदानामधून केलेल्या खर्चाचे स्वतंत्र लेखे व पुस्तके ठेवण्यात यावीत. सदर लेखे व पुस्तके 
तपासण्याचे अधिकार महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ , मुंबई / नागपूर यांना राहतील व त्याकरीता वनामती 
त्यांना संपूर्ण सुविधा उपलब्ध करुन देईल. 


ष्‌. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२०१००८१६४६१२०५०७ असा आहे. सदर आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SUNILSING pian 
SHIVAJI NIKAM ::. 
(सु. शि. निकम 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


cn=SUNILSING SHIVAJI NIKAM. 
+05'30" 


51:50 


प्रति, 
१. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परीक्षा ), महाराष्ट्र-१,मुंबई, 
२. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परीक्षा ), महाराष्ट्र-२,नागपूर, 
३. अपर मुख्य सचिव (सेवा) सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ यांचे वरीष्ठ स्वीय 
सहायक, 
४. संचालक, वसंतराव नाईक राज्य कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था (वनामती), नागपूर 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


htra, 
52564 


103492f7578562d032fa9f7e 1fa812cb18daf3aees 
e, 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-०५२०/प्र.क्र.२४ (भाग-१/सीपीटीपी-ब 


५. वरिष्ठ प्रशासनिक व लेखाधिकारी, वसंतराव नाईक राज्य कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण 
संस्था वनामती, नागपूर (३ जादा प्रतींसह), 

सह संचालक, लेखा व कोषागारे, (संगणक शाखा), मुंबई, 

वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, जिल्हा कोषागार कार्यालय, नागपूर 

उप कोषागार कार्यालय, नागपूर 

वित्त विभाग ( व्यय-४/अर्थसंकल्प-३), मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

१०. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग ( कार्यासन क्रमांक २५) मंत्रालय मुंबई-३२ 

११. निवड नस्ती कार्यासन सीपीटीपी-ब. 


दर? (* oem 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


